महाराष्ट्र विकास सेवा, गट ब संवर्गातील 
सहायक गट विकास अधिकारी यांच्या 
विनंती बदलीबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः मविसे-११२३/प्र.क्र.६३/आस्था-३ अ 
३ रा मजला, बांधकाम भवन, 24 मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई-०१ 
तारीख: २२ जून, २०२३ 


शासन seat : 


सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन 


आणि झछासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील 


तरतूदींनुसार, बदळी करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने तसेच उक्त 


अधिनियमाच्या कलम ४ (४) व ४ (५) मधील तरतूदीनुसार, महाराष्ट्र विकास सेवा, गट ब संवर्गातील 


खालीळ सहायक गट विकास अधिकारी यांच्या विनंतीनुसार, पुढीलप्रमाणे बदल्यांचे आदेश शासन 


देत आहे. संबंधित अधिकारी यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्रमांक 3 मध्ये 


दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


अ. क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव, सध्या धारण केलेले | बदलीने पदस्थापनेचे पद व शेरा 
पद व ठिकाण ठिकाण 
१ ? 2 8 
वि श्रीमती सुवर्णा प्र. पवार, सहायक गट विकास अधिकारी, | रिक्‍त पदी 
सहायक गट विकास अधिकारी, | पंचायत समिती, शिरपूर, जिल्हा 
पंचायत समिती, नंदूरबार, जिल्हा | धुळे 
नंदूरबार 
२ | श्री.संजय सी. गायकवाड, गट विकास अधिकारी (मनरेगा), | रिक्‍त पदी 
सहायक गट विकास अधिकारी, | जिल्हा परिषद, छत्रपती 
पंचायत समिती, गंगापूर, जिल्हा | संभाजीनगर 
छत्रपती संभाजीनगर 
३ | श्री.राजेंद्र सोमनाथ महाजन, सहायक गट विकास अधिकारी | रिक्‍त पदी 
सहायक गट विकास अधिकारी, । (प्रशासन), विभागीय आयुक्‍त 
पंचायत समिती, कन्नड, जिल्हा | कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर 
छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छत्रपती संभाजीनगर 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-११२३/प्र.क्र.६३/आस्था-३ अ 


०२. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येत असून संबंधित अधिकारी यांनी पदस्थापना 


दर्शविण्यात आलेल्या पदावर तात्काळ रूजू व्हावे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी अनधिकृत रजेवर 


जाऊ नये. संबंधित अधिकाऱ्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्रमांक : सीडीआर 


१०८२/२५६७/२८/अकरा, दिनांक ३०.०८.१९८२ च्या शासन परिपत्रकाकडे वेधण्यात येत आहे. 


संबंधित अधिकाऱ्यांनी पदस्थापनेत बदल/नियुक्‍ती रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरूपाची आवेदने 


सादर केल्यास, सदर झासन परिपत्रकात दिलेल्या सूचना लक्षात ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र 
ठरतील, याची त्यांनी नोंद घ्यावी. 
०३. संबंधित विभागीय आयुक्‍्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी 


उपरोक्त अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करावे व त्यांच्या 


नियुक्तीच्या जागी तात्काळ रूजू होण्यास सांगावे. संबंधित विभागीय आयुक्‍्त/मुख्य कार्यकारी 


अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ रूजू करून घ्यावे व अनुपालन 


अहवाल शासनास ई-मेलद्वारे सादर करावा. 


सदर झासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या ७/११५/.॥8॥॥/89॥॥9.9०५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६२११५३१०१८२२० असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


S A N D | p Digitally signed by SANDIP BHIMRAJ GAIKWAD. 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
5.4.20=89c48a324e9cda6e93e2accfl0f16b249 


2. 
6fc3b6646265c89c7aaed63f36483ff, 
stalCode=400032, Mahi htra, 
seri ber=D2D6FEEC394D12102E6643D56C 
031FC6299A6B4B20290E33B01 1672396D5ABE5, 


GAIKWAD = semen, 
(संदिप गायकवाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.प्रधान सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर. 

६. विभागीय आयुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, सर्व. 

७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नंदूरबार, धुळे व छत्रपती संभाजीनगर. 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा नंदूरबार, धुळे व छत्रपती संभाजीनगर. 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


०८ “७ AD -5 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-११२३/प्र.क्र.६३/आस्था-३ अ 


९. संबंधित अधिकारी (संबंधित विभागीय आयुकक्‍्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद यांचे मार्फत). 

१०.अवर सचिव (आस्था-२), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.निवड नस्ती, कार्यासन आस्था-३ अ, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


